महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली 
सैन्यातील शौर्यपदक/सेवापदक धारकांना 
अनुज्ञेय रक्‍कम मंजूर करणेबाबत. 

व्हाईस Ashe किरण माणिकराव देशमुख 
जि. अमरावती. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२१/प्र.क्र. १८१/का-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: - ०२/०८/२०२१. 


वाचा- 
१) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग शौपपु-२००८/प्र. क्र.४९/२८,दिनांक ०७.०५.२०११. 
२) संचालक,सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांचे पत्र क्र.१६२११/गौ.पु/प्रस्ताव/सैकवि-१६ 
दिनांक २३/०७/२०२१. 
प्रस्तावना- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ०७.०५.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये 
महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत सैन्यातील शौर्यपदक/सेवापदक धारकांना शासकीय अनुदान देण्याचा 
निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नं. ४११४७- व्हाईस अँडमिरल किरण माणिकराव देशमुख, जि. अमरावती 
यांना राष्ट्रपती सचिवाळलयाच्या आदेठा क्र. सं.१०-प्रेस/२०१३, दि. ३० मार्च, २०१३ अन्वये विशिष्ट सेवा पदक 
हे पदक प्रदान करण्यात आले आहे. संदर्भाधिन दि. ०७.०५.२०११ च्या शासन निर्णयानुसार व्हाईस अऑँडमिरल 
किरण माणिकराव देशमुख, यांना रु. ३४,०००/- इतके अनुदान देण्याचा प्रस्ताव संचालक,सैनिक कल्याण 
विभाग, पुणे यांनी संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्‍त नमूद शासन निर्णय व प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली अनुज्ञेय असलेली अनुदानाची रक्‍कम देण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


शौर्य/सेवापदक धारकाचे पदनाम, शौर्य/सेवापदक । पदक प्राप्त झाल्याचा 
नाव व पत्ता दिनांक 


नं. ४११४७- ॥ व्हाईस अँडमिरल विशिष्ट सेवा पदक । २६ जानेवारी, २०१३. 


किरण माणिकराव देशमुख 
Director General, Naval Project, 


Naval Base Post, 
Vishakhapatnam - ५३००१४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२१/प्र.क्र. १८१/का-२८ 


२. व्हाईस अँडमिरल किरण माणिकराव देशमुख यांस विशिष्ट सेवा पदक या पदकाप्रित्यर्थ द्यावयाच्या 
आर्थिक मदतीसाठीचा खर्च रु. ३४,०००/-(रु. चौतीस हजार फक्त) मागणी क्र.ए-४, लेखाशिर्ष "२०७५, 
संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा, Loo इतर खर्च - (००) (०५) शौर्यासाठी पारितोषिके (201940993) ०५ - बक्षीसे" या 
लेखाशिर्षातर्गत सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
तसेच सदरचा खर्च हा मासिक निधी विवरणपत्रानुसार करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, अमरावती यांना 'आहरण व संवितरण 
अधिकारी',म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे.सदरची रक्‍कम जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, अमरावती 
यांनी कोषागार कार्यालय, अमरावती येथून आहरीत करुन संबंधितांना विहीत पध्दतीने वितरीत करावी. 
५. Blames निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र शौपपु-२००८ /प्र. क्र. ४९/२८, दिनांक ०७.०५.२०११ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०२१६१७४१५८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sarita Rishi Bandekar =: 
Deshmukh 


(सरिता बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई, 
२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई, 
३.महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२, 
४.कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 
५.जिल्हाधिकारी,अमरावती, 
६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 
७.संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 
८.जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, अमरावती, 
९.सह संचालक, SB व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
१०.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई 
११ व्हाईस अँडमिरल किरण माणिकराव देशमुख,)॥8००" General, Naval Project, Naval Base 
Post, Vishakhapatnam - ५३००१४ 
१२.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
१३.प्रत संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


